वाचा :- 


ब“ 


— 


~ 


— 


~m 


~n 


— 


अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी 
नवीन संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर्स 
आणि स्कॅनर्स खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२१ / प्र.क्र.४१/ तीन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ७ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीओएम्‌ १००१ / प्र.क्र.१७४ / 
०१/ ३९, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००१ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मातंस २०११ / प्र.क्र.१२५ / 
३९, दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४ / 
प्र.क्र.८२ (भाग३) / उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१६ / 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग ४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 

शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक संकीर्ण १४१८ / 
प्र.क्र.२१३/ का.१, दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ 

शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि २०२२ / प्र.क्र.२९ 
/ का.३, दिनांक ६ मे २०२२. 

बैठकीची सूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग, समक्रमांक दिनांक १८ 
जानेवारी २०२३ 


८) विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १९ जानेवारी २०२३ च्या 


प्रस्तावना :- 


बैठकीचे इतिवृत्त 


या विभागातील आयुष्यमान संपलेल्या संगणकांची संख्या, तसेच संगणकांमध्ये 


झालेल्या बिघाडामुळे कार्यालयीन कामकाजात येणारा अडथळा आणि अडचणी, त्याचप्रमाणे 


विभागात ई ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय, इत्यादि बाबी 


विचारात घेऊन या विभागासाठी ३४ नवीन संगणक संच, ३ लॅपटॉप, २ ड्युप्लेक्स आणि ३ 


हेव्ही ड्युटी प्रिंटर्स तसेच ३ हायस्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव या विभागाच्या 


विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने, ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणी अंतर्गत खरेदी प्रक्रिया पार 


पाडण्यासाठी शासनाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १, २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये 


निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, तसेच केंद्र शासनाच्या गव्हर्नर्मेट ई - 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२१ / प्र.क्र.४१/ तीन 


मार्केटप्लेस या पोर्टलवर या विभागाची खरेदीदार विभाग म्हणून संदर्भाधीन अनंक्रमांक ६ 


येथील शासन निर्णयान्वये नोंदणी करण्यात आलेली असल्याने, तसेच सदर आदेशान्वये 


विभागासाठी खरेदी अधिकारी तथा वस्तु ताब्यात घेणारा (Consignee) अधिकारी, आहरण व 


संवितरण अधिकारी व पडताळणी अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आलेली असल्याने, 


अशाप्रकारे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या धोरणांच्या अधीन राहून 


अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द साठी आवश्‍यक असलेल्या, वर नमूद केलेल्या साहित्यांची 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभूमीवर या विभागातील आयुष्यमान संपलेल्या 


संगणकांची संख्या, तसेच संगणकांमध्ये झालेल्या बिघाडामुळे कार्यालयीन कामकाजात 


येणारा अडथळा आणि अडचणी, त्याचप्रमाणे विभागात ई ऑफिस प्रणाली पूर्ण क्षमतेने 


वापरण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय, इत्यादि बाबी विचारात घेऊन, या विभागासाठी ३४ 
नवीन संगणक संच (ऑल इन वन), ३ लॅपटॉप, २ ड्युप्लेक्स आणि ३ हेव्ही ड्युटी 
प्रिंटर्स, तसेच ३ हायस्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्यास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १, २, ३ 


आणि ४ येथील शासन निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे गव्हर्नर्मेट ई-मार्केटप्लेस 


(GeM) पोर्टलवरून, विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. खरेदी करण्यात 


आलेल्या वस्तू विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल यांची 


दक्षता घेण्यात यावी. तसेच खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूंची नोंद जडवस्तू संग्रहात घ्यावी. 


३. संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर व स्कॅनर चे तांत्रिक तपशील (Specifications) सामान्य 


प्रशासन विभागांतर्गत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून निश्चित करून घेण्यात 


आले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि 2029 / प्र.क्र.४१/ तीन 


४. नवीन यंत्रसामग्री उपलब्ध झाल्यानंतर कालबाह्य झालेल्या उपकरणांचे निर्लेखन 


करण्याबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक मातंस / नस्ती ०७ / प्र.क्र.८९ / 


३९, दिनांक १ ऑगस्ट २०११मधील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


५. सदर खरेदी विभागाच्या -मागणी क्रमांक - झेडई - १, प्रधान लेखाशिर्ष २०५२ - 
सचिवालयीन - सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय, (००)(०१) ई - गव्हनंन्स प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी (कार्यक्रम), संकेतांक (2042 ५१२ 4), १७ - संगणक Gd या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३ / प्र.क्र.३० / १३ / विनियम, भाग-२ 


दिनांक १७ एप्रिल २०१५सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८च्या 


भाग - पहिला, उप विभाग दोन खालील, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ या 


नियमपुस्तिकेतील, अनुक्रमांक २७(अ) येथे नमूद करण्यात आलेल्या नियम क्रमांक ७६ अन्वये 


प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५"५/.॥8॥/959॥॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०२०७१९०८५९४५१४ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MOHINUDDIN 
B TASHILDAR 
(मो. बा. तागिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र राज्य , (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
५. महाळेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा)मुंबई / नागपूर 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. निवडनस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


